भेगू ल.पा.योजना, ता.कळवण जि.नाशिक या 
योजनेस व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१९/(२३/२०१९) लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ मार्च, २०१९ 


पहावे: 
१) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.लपायो १४९४/६६२/९४ खारभुमी, मंत्रालय, मुंबई 
दि.२७/०२/१९९६ 
२) कार्याकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ निर्णय क्र.तापाविम/कासं/प्रवि-४/ 
सुप्रमा/५३/ 'लपायो/२००३ दि.०८/०५/२००३ 
३) कार्याकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जा.क्र.कांस/तापाविम/प्रशा- 
२/६६६८/सन २०१८ दि.११/१२/२०१८ 
४) वित्त विभाग क्रमांक-व्यअस-२०१९/प्र.क्र.९/अर्थसं-२ दि.०६.०३.२०१९ 
प्रस्तावना 


भेगू SUA, ता.कळवण जि.नाशिक या योजनेस शासन निर्णय क्र.लपायो १४९४/६६२/९४ 
खारभुमी, मंत्रालय, मुंबई दि.२७/०२/१९९६ अन्वये एकूण रु.३.९६ कोटी किंमतीस, सन १९९५-९६ च्या 
दरसूचीप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. कार्याकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ निर्णय क्र.तापाविम/कासं/प्रवि-४/ सुप्रमा/५३/ लपायो/२००३ दि.०८/०५/२००३ एकूण रु.६.६५ 
कोटी किंमतीस, सन १९९९-२००० च्या दरसूचीप्रमाणे प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली होती. मध्यंतरीच्या काळात योजनेच्या खर्चात दरसुचीतील बदलामुळे झालेली वाढ, जादा दराच्या 
निविदा स्विकृतीमुळे झालेली वाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीत झालेली वाढ, इतर कारणांमुळे झालेली वाढ तसेच 
अनुषंगीक खर्चातील वाढ या कारणांमुळे वाढ होत असल्यामुळे योजनेस व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणे आवश्‍यक झाले आहे. 
शासन निर्णय 

आता या निर्णयान्वये Wy ल.पा.योजना, ता.कळवण जि.नाशिक, या योजनेचा एकूण अंदाजित खर्च 
रुपये ३०.७५ कोटी (अक्षरी रुपये तीस कोटी पंच्याहत्तर लाख फक्त) या किंमतीस व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता सन २०१६-१७ च्या दरसूचीनुसार प्रदान करण्यात येत आहे. (कामासाठी एकूण रुपये २७.४९ कोटी व 
अनुषंगिक खर्चासाठी रुपये ३.२६ कोटी ) उपशिर्षवार तरतुदींचा गोषवारा सोबतच्या परिशिष्टामध्ये जोडला 
आहे. 

२. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र.आय-५ प्रधान लेखाशिर्ष,"४७०२लहान पाटबंधाऱ्यावरील 
भांडवली खर्च, (८० सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे,(००)(०३) 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान,(लहान पाटबंधारे) (कार्यक्रम),५४-गुंतवणुका 
(४७०२ ४९२७)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१९/(२३/२०१९) लपा 


३.  हाझशासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.७/का-१४३४,दि.११/०२/२०१९ तसेच 
वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५२/२०१९/व्यय-१२, दि.१८/०२/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
व्यय अग्रक्रम समितीने दि. १८/०२/२०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीनुसार व संदर्भ क्र.४ 
नुसार याबाबतच्या निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

४.१) सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित व्दितीय सुधारित प्रशासकिय मान्यतेमध्ये अंतर्भूत किंमतीला तांत्रिक 
मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. 

४.२) या प्रकल्पाबाबत चालु असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागिय चौकशीची कार्यवाही या पुढेही चालू 
ठेवावी. व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा 
भविष्यात उद्भवणाऱ्या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 

४.३) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी 
वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, ७/७ ची 
मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

४.४ आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नविन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात Vardar 
करण्यात येऊ नये. 

४.५) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राध्यान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरीता 
जास्तीत जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरीत कामांचा प्राध्यान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व 
त्यानुसार कामे/ निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 

४.६) संपूर्ण प्रकल्प हा प्रस्तावित व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 

४.७) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यावर झालेल्या 
अनियमिततेस मान्यता आहे असे गृहित धरता येणार नाही. सदर सुधारित प्रशासकिय मान्यता देणेपूर्वी 
अथवा नंतरही या कामावर कोणतीही अनियमितता झालेली असल्यास अथवा आढळल्यास ही सुधारित 
प्रशासकिय मान्यता दिल्याने ती नियमित झालेली आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. 

४.८) प्रकल्पाचे काम त्वरीत पूर्ण करुन प्रकल्पाचा पूर्णत्व अहवाल शासन मान्यतेसाठी सादर करणेत यावा. 

५. या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली व्दितीय सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रशासकीय मान्यतेच्या 
नोंदवहीमध्ये (१९६) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१५५७१०७७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. का 
Milind Anand Wani wees 


O= 
Resources Department 
Date: 2019.03.08 15:59:42 +05'30" 


(मि.आ.वाणी) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१९/(२३/२०१९) लपा 


२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 

३. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., मुंबई. 

४. विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद / विधानसभा. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

७. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२ 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव 

१०. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव. 

११. आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, जळगाव. 

१३. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

१४. अर्थशाखा 9/2 (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१९/(२३/२०१९) लपा 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्रमांक : शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१९/(२३/२०१९) GUT, HATHA, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक: ०८ मार्च, २०१९ चे परिशिष्ट भेगू ल.पा.योजना, ता.कळवण जि.नाशिक उपशिर्षनिहाय तरतूदी. 


अ.क्र. तपशिल प्रथम सु प्र.मा. व्दितीय सु प्र.मा. 
(दरसूची (दरसूची २०१६-१७) 
१९९९-२०००) 

बिड अ- प्राथमिक ०.०२ ०.०१५ 
२ ब- भूसंपादन व पुनर्वसन ०.१३ 2.68 

3 क-कामे २.७५ 3.¢¢ 
8 डी- विमोचक ०.२४ ०.२४ 

षु के- इमारती ०.०३ ०.०३ 

नि ओ- संकिर्ण ०.०२ ०.०२ 

७ पी- देखभाल व दुरूस्ती | e090 
८ आर- दळणवळण ०.२२ ०.२२ 

९ मुख्य कालवा व वितरीका १.९२ २०.३८ 
एकूण रुपये ५.३४ २७.४९ 

अनुषंगिक खर्च १.३१ ३.२६ 
एकूण एकत्रित ६.६५ ३०.७५ 
ठळक बाबी :- 


अ) या योजनेचे सिंचन क्षेत्र ५५५ हेक्‍टर आहे. 
ब) या योजनेमुळे होणारा पाणीसाठा २७६४ स.घ.मी. आहे. 
क) प्रति सहस्त्र घनमीटर पाणीसाठा किंमत रु.१११२३४/- 
ड) लाभव्यय गुणोत्तर ०.७४ < १ 

इ) आर्थिक परतावा दर ७.२७ < १२.०० 


Digitally signed by Milind Anand Wani 


M j | in d A nan d DN: CN = Milind Anand Wari, C = IN, S = 


Wani 


Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2019.03.08 15:59:56 +05'30" 


(मि.आ.वाणी) 
शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


